सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब (वेतन 
मॅट्रीक्स स्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) 
या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.१६५/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २० जानेवारी, २०२१ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्यासन- 
१२, दि.१५.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांकः क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७ 
३) कामगार आयुक्‍त यांचे पत्र क्रमांक: आस्था/स.का.अ./पदो/१२२०/कार्यासन-२, 
दि.२१.०८.२०२० 
प्रस्तावना : 


कामगार विभागांतर्गत आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांना सन २०१९-२० या 
निवडसुची वर्षाकरिता कामगार आयुक्त यांच्या आस्थापनेवर, सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब या 
संवर्गाच्या एकूण २८ पदांच्या नियमित निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिलेली होती. 
त्यानंतर सदर पदोन्नतीसाठी विचारक्षेत्रात असलेल्या एकुण ७ मागासवर्गीय कर्मचा-यांना सेवाकनिष्ठ 
असलेल्या खुल्या प्रवर्गातून पात्र ठरलेल्या कर्मचा-यांचा निवडसुचीत समावेश होत असल्याकारणाने त्यांचा 
सदर निवडसुचीत समावेश करण्याचे अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-१६-ब यांनी दिले. यास्तव, 
सदर ७ मागासवर्गीय कर्मचा-यांचा समावेश विचाराधीन निवडसुचीमध्ये करुन सुधारित निवडसुची सामान्य 
प्रशासन विभाग/कार्या.१२ यांच्याकडे सादर करण्यात आली. तथापि, सदर ७ मागासवर्गीय कर्मचा-यांचा 
समावेश असलेल्या सुधारित निवडसुचीस सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.१२ यांची मान्यता प्राप्त होत 
नसल्यामुळे तसेच रिक्‍त पदांमुळे कामकाजावरील परिणाम आणि प्रशासकीय निकड लक्षात घेता, ७ 
मागासवर्गीय कर्मचा-यांना वगळून सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या. १२ यांनी मान्यता दिलेल्या 
निवडसुचीतील पात्र २८ कर्मचा-याची पदोन्नती करण्याची या विभागाची धारणा पक्की करण्याची विनंती 


सामान्य प्रशासन विभागास करण्यात आली असता, सामान्य प्रशासन विभागाने सदर ७ मागासवर्गीय 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.१६५/कामगार-८ 


कर्मचा-यांना आणि श्रीमती ज.रा. आनंदे, अधिक्षक (ज्ये.क्र. १४ ह्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 
झाल्याने त्यांची नावे वगळून उर्वरित २७ कर्मचा-यांना पदोन्नती करण्याची या विभागाची धारणा पक्की केली 
आहे. कामगार विभागांतर्गत आस्थापनेवरील गट-क मधील कर्मचा-यांना सरकारी कामगार अधिकारी, 
गट-ब पदी पदोन्नती देण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या सुधारीत निवडसूचीतीळ ७ मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या 
पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-१६ ब यांच्या अंतिम निर्णयानंतर स्वतंत्ररित्या कार्यवाही 
करण्यात येईल. सदर बाबी विचारात घेऊन, कामगार विभागांतर्गत असलेल्या आस्थापनेवरील गट क 
संवर्गातील या २७ कर्मचाऱ्यांना सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब या पदावर पदोन्नती देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
कामगार विभागांतर्गत आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील एकुण २७ कर्मचा-यांना सरकारी 


कामगार अधिकारी, गट-ब (वेतन AERA स्तर एस-१५, रु.४१८००-१३२३००) या संवर्गात या शासन 


निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची खाळील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
अ.क्र | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नाव, | पदस्थापनेचा | पदोन्नतीनंतरची शेरा 
क्रमांक पदनाम व प्रवर्ग महसूली विभाग | पदस्थापना कार्यालय 
7 २ श्री. एस. व्ही. धात्रक, नागपूर अपर कामगार आयुक्त सेवानिवृत्ती म २३ 
किमान वेतन निरीक्षक कार्यालय,नागपूर वर्षापेक्षा कमी 
(विजा/अ) येथील रिक्‍त पदावर । कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
2 |।|८ श्री.कौ.ज.भगत, वरिष्ठ | नागपूर | सरकारी कामगार | मुख्य नियम ६(बो(६) 
कामगार अन्वेषक, अधिकारी,वर्धा येथील | अन्वये पसंतीनुसार 
(खुला) रिक्‍त पदावर 
३ 7 कु.अं.ज.स्वामी, कोकण-२ । सचिव,क्लिअरींग सेवानिवृत्ती ३ 
अधीक्षक, (खुला) अँण्ड फ़ॉरवर्डिंग | वर्षापेक्षा कमी 
असंरक्षित कामगार | कालावधी असल्याने 
मंडळ, मुंबई. नियम ७ लागू 
8 १५ श्रीमती क.र.तोटे, | कोकण-२ | कामगार उप आयुक्त | पक्षाघात आजारामुळे 
अधीक्षक (भ.ज./बो कार्यालय, ठाणे | नियम ७ लागू 
येथील रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.१६५/कामगार-८ 


षु १७ श्री.चं.शा.अहिरे, वरिष्ठ पुणे सहायक कामगार | सेवानिवृत्तीस ३ 
कामगार अन्वेषक आयुक्त कार्यालय, | वर्षापेक्षा कमी 
(अनु.जाती) इचलकरंजी येथील | कालावधी असल्याने 
रिक्‍त पदावर नियम ७ लागू 
६ | १८ श्री.चां.ब.काशिद, अमरावती ।सरकारी कामगार | प्रशासकीय 
वरिष्ठ कामगार अधिकारी,यवतमाळ | कारणास्तव 
अन्वेषक (इ.मा.व) येथील रिक्‍त पदावर 
७ | १९ श्री.अ.म.सावरकर, कोकण-२ ।सरकारी कामगार | प्रशासकोय 
वरिष्ठ कामगार अधिकारी, मुंबई हहर, | कारणास्तव 
अन्वेषक, (खुल) एवबी वॉर्ड 
८. | २० श्रीम. र. सु. भोर, वरिष्ठ | कोकण-२ | विकास आयुक्‍त | प्रशासकोय 
कामगार अन्वेषक, (असंघटित कामगार) | कारणास्तव 
(खुला) यांचे कार्यालय,मुंबई 
येथील रिक्‍त पदावर 
९ । २३ श्री.प्र.ना.सावंत, कोकण-२ । सचिव, बृहन्मुंबई | सेवानिवृत्तीम ३ 
अधीक्षक (खुला) सुरक्षा रक्षक | वर्षापेक्षा कमी 
मंडळ,मुंबई येथील | कालावधी असल्याने 
रिक्‍त पदावर नियम ७ लागू 
7 २४ श्रीम.प्र.प्र.नवार, कोकण-२ । सरकारी कामगार | सेवानिवृत्तीस ३ 
अधीक्षक (इ.मा.व.) अधिकारी, मुंबई | वर्षापेक्षा कमी 
उपनगर, एल वॉर्ड कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
रि २५ श्रीमती रु.अ.सबनीस, | कोकण-२ ।सरकारी कामगार | सेवानिवृत्तीस ३ 
अधीक्षक, (खुला) अधिकारी ,मुंबई शाहर, | वर्षापेक्षा कमी 
सीव डी वॉर्ड कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
१२ | २७ श्री.आ.शि.राठोड, अमरावती । सरकारी कामगार मुख्य नियम ६(बो(६) 
अधीक्षक, औ. सु. व आ. अधिकारी, बुलढाणा | अन्वये पसंतीनुसार 
येथील रिक्‍त पदावर 
१३ | २८ श्री.सु.गू.कोनाळे, औरंगाबाद ।सरकारी कामगार | मुख्य नियम g(a) 
अधीक्षक, औ. सु. व आ. अधिकारी,उस्मानाबाद | अन्वये पसंतीनुसार 
येथील रिक्‍त पदावर 
१४ । ३० श्री.अ.ल.कांबळे, पुणे सरकारी कामगार सेवानिवृत्ती ३ 
अधीक्षक (अनु.जाती) अधिकारी, बार्शी | वर्षापेक्षा कमी 
येथील रिक्‍त पदावर । कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.१६५/कामगार-८ 


१५ | 33 श्रीमती प्र.प्र.खोत, | कोकण-२ | सविव, किराणा | सेवानिवृत्तीस ३ 
अधीक्षक, (इ.मा.व.) बाजार मंडळ, मुंबई | वर्षापेक्षा कमी 
कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
वेद. | 38 श्रीमती रा.वि.साळुंखे, | नाशिक | कामगार उप आयुक्त | मुख्य नियम ६(बो(६) 
अधीक्षक, (खुला) कार्यालय, नाशिक | अन्वये पसंतीनुसार 
येथील रिक्‍त पदावर 
१७ | ३५ श्री.अ.बं.वडे, अधीक्षक, | कोकण-२ | सरकारी कामगार | प्रशासकोय 
(भ.ज./ड) अधिकारी,प्रशासन ४ | कारणास्तव 
येथील रिक्‍त पदावर. 
१८ | ३६ श्री.सि.म.म्हस्के, कोकण-२ | सांख्यिको अधिकारी, सेवानिवृत्ती ३ 
अधीक्षक (अनु.जाती) कामगार आयुक्त । वर्षापेक्षा कमी 
कार्यालय, मुंबई | कालावधी असल्याने 
येथील रिक्‍त पदावर । नियम ७ लागू 
१९ | ४० श्री.मं.पां.गांगुर्डे, नागपूर सरकारी कामगार | प्रशासकोय 
अधीक्षक, (अनु.जाती) अधिकारी, तुमसर | कारणास्तव 
येथील रिक्‍त पदावर 
२० | ४३ श्रीमती सु.सु.चव्हाण, | कोकण-२ |सरकारी कामगार । मुख्य नियम ese) 
अधीक्षक, (इमाव) अधिकारी, माथाडी | अन्वये पसंतीनुसार 
शाखा 
२१ | ४४ श्रीमती सं.स.राणे, | कोकण-२ । सरकारी कामगार | सेवानिवृत्तीस ३ 
अधीक्षक (खुला) अधिकारी, मुंबई | वर्षापेक्षा कमी 
ग्रामिण (कार्या १०) कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
२२ | ४५ श्री.प.सि.कापसे, कोकण-१ । सहायक कामगार । मुख्य नियम eae) 
अधीक्षक,औ. सु. व आ. आयुक्‍त कार्यालय, | अन्वये पसंतीनुसार 
सिंधुदुर्ग येथील Rea 
पदावर 
२३ | ४७ श्रीमती मा.ह.कोळी, | कोकण-२ । सविव, रेल्वे गुड्स सेवानिवृत्ती 3 
अधीक्षक,औ. सु. व आ. क्लिअरींग अँण्ड । वर्षापेक्षा कमी 
फ़ॉरवर्डिंग कालावधी असल्याने 
एस्टॅब्लीइमेंट लेबर | नियम ७ लागू 
बोर्ड,मुंबई 
२४ | ४८ श्री.सु.भे.डोबरीयाल, कोकण-२ | सचिव,मालळल वाहतुक | अपंग असल्याने 


अधिक्षक, औ.सु.व आ. 


मंडळ, मुंबई. 


नियम ७ लागू 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.१६५/कामगार-८ 


२५ | ४९ श्री.सं.ध.वडवळकर, नागपूर अपर कामगार आयुक्त | प्रशासकीय 
अधिक्षक, औ.सु, व आ. कार्यालय, नागपूर | कारणास्तव 
येथील रिक्‍त पदावर 
२६ | ५० श्रीमती सं.सु.संख्ये,| कोकण-१ | कामगार उप आयुक्‍त सेवानिवृत्ती भ ३ 
अधिक्षक, औ.सु.व आ. कार्यालय, पालघर । वर्षापेक्षा कमी 
येथील रिक्‍त पदावर | कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
२७ | ५५ श्री.अ.ज.रुईकर, नाशिक सरकार कामगार सेवानिवृत्ती 3 
अधिक्षक, औ.सु.व आ. अधिकारी,धुळे येथील | वर्षापेक्षा कमी 
रिक्‍त पदावर कालावधी असल्याने 
नियम ७ लागू 
३. वरील अधिका-यांना खालील अटी व archer अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
(१ पदोन्नती व सरळसेवा कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 


(5) 


8. 


सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ व पदोन्नतीसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क 
मिळणार नाही. 

पदोन्नती कोट्यातील पदावर देण्यात येत असलेली सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपाची असून, ती 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीसंदर्भात या विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद पदोन्नत अधिका-यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 


होण्यासाठी याद्वारे तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


याबाबतचा रुजू अहवाल संबंधित पदोन्नत अधिका-यांनी कामगार आयुक्‍त यांच्यामार्फत शासनास सादर 


करावा. तसेच त्यांनी अनधिकृतपणे रजेवर जाऊ नये. तसेच पदस्थापना रद्द अथवा त्यात बदल करणेसाठी 


कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन सादर करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाई 


करण्यात पात्र ठरतील, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.१६५/कामगार-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२०१६१००४०११० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
DR. SHRIKANT 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 
LAXAMANRAO Mahara 


2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c 
999bdf0814c6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT 

Pp U L KU N DWA R LAXAMANRAO PULKUNDWAR 
Date: 2021.01.20 16:12:49 +05'30' 


(ST. श्री.ल.पुलकुंडवार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


. कामगार आयुकत, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१ 
& 
; 


संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला 
संकुल, वांद्रे (Fa), मुंबई Yoo ०५१ 


६. कामगार उप आयुक्‍त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
9. 
e 
5 


महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ./(ले.प.), मुंबई-१/नागपूर-२ 


. अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण/नागपूर/पुणे 
. कामगार उप आयुक्त,मुंबई/ठाणे/रायगड/पालघर/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 


१०.सर्व संबंधित सहायक कामगार आयुक्‍त 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.संबंधित पदोन्नत अधिकारी (कामगार आयुक्त यांचेमार्फत) 
१४.निवड नस्ती 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


